नागरी पाणी पुरवठा योजनांसाठी भारतीय 
आयुर्विमा महामंडळाकडून उभारलेल्या कर्जाची 
एकरकमी (OTS) परतफेड 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ओटीएस-२०२०/ प्र.क्र.८६/ पापु-०४ 
७ वा मजला, जी.टी. रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४००००१ 
दिनांक : २३ मार्च, २०२२ 
१) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्र. अंदाज-२०११/प्र.क्र.८२ (१)/पापु-०४, दि. ३०.०६.२०११ 
२) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्र. अंदाज-२०११/प्र.क्र.८२ (२)/पापु-०४, दि. ३०.०६.२०११ 
३) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्र. अंदाज-२०११/प्र.क्र.८२/पापु-०४, दि. ३०.०७.२०११ 


४) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्र.थकीत-२००९/प्र.क्र.५०/पापु-०४, दि.२५.०८.२०११ 
५) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे पत्र क्र.ओटीएस-२०२०/ प्र.क्र.८६/ पापु-०४, दि.२८.०२.२०२२ 
६) आयुर्विमा महामंडळाचे पत्र क्र. CO/INVM-M&A/Review/SOS/2029-22/ 919002, f&.90.03.2022 


प्रस्तावना 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने नागरी पाणी पुरवठा योजनांसाठी आयुर्विमा महामंडळाकडून 
महानगरपालिका /नगरपालिका यांच्या वतीने सन १९७८ ते २००३ या कालावधीत एकूण रुपये ५४२.७८ 
कोटी इतक्या रकमेची कर्ज उभारणी केली होती. सदर कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी संबंधित 
महानगरपालिका /नगरपालिका यांची होती. २००३ पर्यंत रुपये ५४२.७८ कोटी मुद्दलापैकी रुपये २०४.३८ 
कोटी इतक्या मुद्दलाची परतफेड करण्यात आली होती. तथापि त्यानंतर महानगरपालिका/नगरपालिका 
यांनी कर्ज परतफेडीची रक्‍कम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे विहीत मुदतीत जमा न केल्याने सदर 
कर्जाच्या थकबाकीमध्ये वाढ झाली. त्यामुळे सन २०११ मध्ये या कर्जाची One Time Settlement (OTS) 
करण्याच्या दृष्टीने ३५०.१२ कोटी इतकी रक्कम महाराष्ट्र शासनाकडून (नगर विकास विभाग) 
प्राधिकरणामार्फत आयुर्विमा महामंडळास अदा करण्यात आली. (मुद्दल -१३१.६६ कोटी, व्याज -२०५.६८ 
कोटी, चक्रवाढ व्याज-१२.७८ कोटी) सन २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या या OTS नंतर रुपये २०६.७४ 
कोटी इतकी मुद्दल शिल्लक राहिली होती. तथापि, यानंतरही महानगरपालिका / नगर परिषद यांचेकडून 
कर्जाच्या परतफेडीच्या संपूर्ण रकमा उपलब्ध न झाल्याने कर्जावरील सरळ व्याज, दंडनीय व्याज व 
चक्रवाढ व्याज वाढत गेल्याने सदर कर्जाची थकबाकी वाढत गेली. 


शासन निर्णय क्रमांकः ओटीएस-२०२०/ प्र.क्र.८६/ पापु-०४ 


२. आयुर्विमा महामंडळाच्या कर्जाचा व्याज दर खूपच जास्त असल्याने त्याच प्रमाणे सदर कर्जावर 
आकारलेले दंडनीय व्याज व चक्रवाढ व्याज खूपच जास्त होत असल्याने सदर कर्जाची एकरकमी परतफेड 
करण्याच्या दृष्टीने मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अध्यक्षतेखाली आयुर्विमा महामंडळाच्या संबंधित अधिका- 
यांसमवेत बैठक आयोजित करण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार या प्रकरणी आकारलेले 
चक्रवाढ व्याजाची संपूर्ण रक्‍कम व दंडनीय व्याजाची ५० % रक्‍कम माफ करण्यात येऊन उर्वरित एकूण 
३५७.०० कोटी रकमेची (उर्वरित संपूर्ण मुद्दल २०६.७४ कोटी अधिक उर्वरित संपूर्ण व्याज १५०.२६ कोटी) 
एकरकमी परतफेड ३१.०३.२०२२ पूर्वी करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून 
संदर्भ क्रमांक ५ येथील पत्रान्वये आयुर्विमा महामंडळास सादर करण्यात आला. विभागाच्या सदर (OTS) 
प्रस्तावास आयुर्विमा महामंडळाकडून संदर्भ क्रमांक ६ येथील पत्रान्वये मान्यता प्राप्त झाली असून सदर 
कर्जाची एक रकमी परतफेड करण्यासाठी रुपये ३५७.०० कोटी इतकी रक्‍कम महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

१. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने नागरी पाणी पुरवठा योजनांसाठी आयुर्विमा महामंडळाकडून 
उभारलेल्या कर्जाच्या थकबाकीची एकरकमी परतफेड (OTS) करण्यासाठी रुपये ३५७.०० कोटी (रुपये 
तीनशे सत्तावन कोटी फक्त) (उर्वरित संपूर्ण मुद्दल २०६.७४ कोटी अधिक उर्वरित संपूर्ण व्याज १५०.२६ 
कोटी) इतकी रक्‍कम आयुर्विमा महामंडळाला अदा करण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. आयुर्विमा महामंडळाकडून उभारलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी संबंधित 
महानगरपालिका /नगरपालिका यांची असल्याने शासनाकडून उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या रुपये ३५७.०० 
कोटी इतक्या संपूर्ण रकमेची परतफेड शासनास होणे आवश्यक असून या बाबत खालील अटी व शर्ती लागू 
राहतील. 

अ) आयुर्विमा महामंडळाकडून उभारलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी संबंधित 
महानगरपालिका /नगरपालिका यांची होती. या प्रकरणी कर्जाच्या परतफेडीसाठी उपलब्ध केली जाणारी 
संपूर्ण रक्‍कम रुपये ३५७.०० कोटी ही संबंधित महानगरपालिका /नगरपालिका यांना शासनाकडून देण्यात 
आलेले बिनव्याजी कर्ज समजण्यात यावे. सदर संपूर्ण रकमेची वसुली वर्ष २०२२-२३ पासून पुढील १० 
वर्षात समान हप्त्यांमध्ये नगर विकास विभागाने या शासन निर्णया सोबतचे परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद संबंधित 
महानगरपालिका /नगरपालिका यांचे कडून त्यांना अनुज्ञेय असलेल्या अनुदानातून पुस्तकी समायोजनाने 
करण्यात यावी व खालील नमूद जमेच्या लेखा श्रीर्षाखाली पुस्तकी समायोजनाने जमा करण्यात यावी. 
पुस्तकी समायोजनच्या शासन निर्णयामध्ये खालील लेखा शीर्ष अंतर्भूत करण्यात यावे. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओटीएस-२०२०/ प्र.क्र.८६/ पापु-०४ 


अ.क्र. | महानगरपालिका /नगरपालिकेचे | रक्‍कम जमा लेखाशिर्ष 
नांव खर्चाचे लेखाशिर्ष रुपये 
१ मागणी क्र.एफ , २२१७ ६२१५,पाणीपुरवठा व स्वच्छता 


यांसाठी कर्जे, ०१, पाणी पुरवठा, 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रे व इतर 


cee ee we | उपक्रमांसाठी कर्जे, (00)(02) नागरी 
कक ती नगर पालिका | ............... पाणीपुरवठा योजनासाठी कर्ज 
(६२१५ ५०२२) 


ब) सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल मुंबई/ नागपूर यांचे अखत्यारित व अधिकारात 
करण्यात येत असल्याने या रक्कमेचे रोखीचे देयक तयार करण्यात येऊ नये. 
क) प्रस्तावनेत विषद केल्यानुसार आयुर्विमा महामंडळाकडुन घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची 
जबाबदारी संबंधित महानगरपालिका /नगरपालिका यांची होती. महानगरपालिका/नगरपालिका यांनी कर्ज 
परतफेडीची रक्‍कम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे विहीत मुदतीत जमा न केल्याने सदर कर्जाची 
परतफेड आयुर्विमा महामंडळाला शासनामार्फत करण्यात आली आहे. सदर रकमेची नोंद कर्ज म्हणून 
वित्तीय लेख्यात “भारतीय आर्युविमा महामडळाच्या कर्जाच्या संबधात शासनाने केलेल्या परतफेडीबाबत 
नगरपरिषदांना कर्जे” अशी घेण्यात यावी. 
२. नागरी पाणी पुरवठा योजनांसाठी आयुर्विमा महामंडळाकडून उभारलेल्या कर्जाच्या थकबाकीची 
एकरकमी परतफेड आयुर्विमा महामंडळास करण्यासाठी रुपये ३५७.०० कोटी इतकी तरतूद महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणास वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत असून होणारा खर्च खाळील नमूद केलेल्या 
लेखाशिर्षाखाली २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून भागविण्यात येवून 
खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्र वाय-६ 

६२१५,पाणीपुरवठा व स्वच्छता यांसाठी कर्जे, 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रे व इतर उपक्रमांसाठी कर्जे, 

(०१) स्थानिक संस्था नगरपालिका इत्यादिना मिळालेले कर्जे 

(०१)(०१) नगरपरिषदांना पाणीपुरवठा योजनांसाठी उभारलेल्या भारतीय आर्युविमा महामंडळाकडून 

उभारलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी Hot” (अनिवार्य) 

५५, कर्ज व आगाऊ रक्कमा 

(६२१५ ००९४) 

पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओटीएस-२०२०/ प्र.क्र.८६/ पापु-०४ 


३. सदर कर्जाची रक्‍कम कोषागारातून प्राप्त करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या श्री. राजेंद्र 
मडके, संचालक (वित्त) यांच्या स्वाक्षरीने तयार केलेले व श्री. वसंत माने, उप सचिव, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग यांनी प्रतिस्वाक्षरीत केलेले देयक, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांस सादर करावे. 
ही मंजूर रक्‍कम भारतीय आयुर्विमा महामंडळास भरणा करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाची आहे. सदर रक्‍कम ई-कुबेर प्रणालीद्वारे आयुर्विमा महामंडळ, मुंबई यांच्या खाती जमा 
करण्यात यावी. रक्‍कम भरल्यानंतर नागरी पाणी पुरवठा योजनांसाठी उभारलेल्या कर्जाच्या संपूर्ण 
थकाबाकीची एकरकमी परतफेड होणार (015) असून प्राधिकरणाने आयुर्विमा महामंडळाकडून कर्ज निरंक 
झाल्याबाबत NO DUES CERTIFICATE प्राप्त करून घ्यावे. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९४/व्यय ०३ दि.१४.०३.२०२२ व संदर्भ 
क्र.३२/२२/त्रध्वह/दि.१५.०३.२०२२ अन्वये सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२११०५६४३२५२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Vasant 
Bhimrao 
Mane 
(वसंत माने) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टावर्स, ४ था मजला, मुंबई-४०००२१. 
सह / उप सचिव (अर्थ संकल्प), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, नवी मुंबई. 
मुख्य गुंतवणूक विभाग अधिकारी, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, योगक्षेम, मुंबई-४०००२१ 
अधिक्षक अभियंता, (सीपीडीएम ) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण , सिडको भवन, नवी मुंबई. 
आयुक्‍त, परिशिष्ट -२ मध्ये नमूद महानगरपालिका 
मुख्य अधिकारी, परिशिष्ट -२ मध्ये नमूद नगर परिषदा 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर ( लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
१०) निवासी लेखाधिकारी, मुंबई -४०००२१. 


A oO 


Cc ww 


£58) 


is SL 
YS oni woe He we Yer LN ls 


won 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओटीएस-२०२०/ प्र.क्र.८६/ पापु-०४ 


११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१३) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, नाशिक/ पुणे/ 
औरंगाबाद/ अमरावती / नागपूर. 

१४) वित्त विभाग, ( का. व्यय -३/ त्रद्ष्ण व हमी /अर्थोपाय/ अर्थ -१८ )मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१५) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यासन क्र. पापु-२०. 

१६) निवडनस्ती ( का.क्र. पापु-०४ ),पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओटीएस-२०२०/ प्र.क्र.८६/ पापु-०४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओटीएस-२०२०/ प्र.क्र.८६/ पापु-०४ २३ मार्च, २०२२ चे सहपत्र 
परिशिष्ट -१ 
स्थानिक संस्था महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपरिषदांना पाणीपुरवठा योजनांसाठी उभारलेल्या 


भारतीय आर्युविमा महामंडळाकडून उभारलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी कर्जे वितरीत करण्याबाबत. 


a 


अ.क्र विवरण माहिती 
शं . | संस्थेचे नांव शासन निर्णय सोबतचे परिशिष्ट-२ मध्ये 
नमुद संस्था 
२. । वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक व अनौपचारिक संदर्भ क्र.९४/व्यय ०३ 
दिनांक दि.१४.०३.२०२२ व संदर्भ 
क्र.३२/२२/त्रध्वह/दि.१५.०३.२०२२ 
३. | कर्जाची एकूण मंजूर रक्कम रु.३५७.०० कोटी 


४. | मंजूर कर्जापैको यापूर्वी कर्जाची रक्‍कम वितरीत ताम 
करण्यात आली असल्यास वितरीत करण्यात 
आलेली कर्जाची रक्‍कम 


५. | मंजूर कर्जापैकी सदर aM. अन्वये वितरीत रु.३५७ .०० कोटी 
करण्यात येत असलेली कर्जाची रक्‍कम 


६. | एकापेक्षा अनेक सहकारी संस्था, व्यक्‍ती/यांना कर्ज | परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
मंजूर करण्यात आळे असल्यास त्यांच्या नावासमोर, 
कर्ज मंजूरी रक्‍कम नमूद करण्यात यावी 


७. | एकूण कर्ज परतफेडीचे हप्ते १० हप्त्यात 

८. ।कर्जपरतफेडीचे हप्त्याची रक्कम रु.३५.७० कोटी 

९. | कर्ज परतफेडीचे हप्त्याच्या कालावधी, जसे वार्षिक. 
वार्षिक/सहामाही/त्रेमासिक इत्यादी 

हिं ०. । कर्ज परतफेडीसाठी सवलतीचा कालावधी नाही. 


(Moratorium Period) 


eg १. | कर्ज परतफेडीसाठी हप्त्याच्या निश्चित केळेला कर्ज | सन 2022 
हप्त्याचा दिनांक 


१२. । कर्ज परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याचा दिनांक सन २०२२ 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओटीएस-२०२०/ प्र.क्र.८६/ पापु-०४ 


१३. | कर्ज परतफेडीच्या Macey हप्त्याचा दिनांक सन २०३१ 
१४. | व्याज दर बिनव्याजी 
१५. | विलंब कालावधीसाठी दंडनीय व्याजदर व इतर  । लागूनाही. 
आकार 
१६. । व्याजाचा परतफेडीच्या हप्त्याचा कालावधी जसे  । अनुक्रमांक १४ प्रमाणे 
वार्षिक/त्रेमासिक/सहामाही इत्यादी 
१७. | कर्जाच्या खर्चाकरीता लेखाशिर्ष मागणी क्र वाय-६,६२१५, ६२१५, पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता यांसाठी कर्जे, १९०, सार्वजनिक 
क्षेत्रे व इतर उपक्रमांसाठी कर्जे,(०१) स्थानिक 
संस्था नगरपालिका इत्यादिना मिळालेले 
कर्ज(०१)(०१) नगरपरिषदांना पाणीपुरवठा 
योजनांसाठी उभारलेल्या भारतीय आर्युविमा 
महामंडळाकडून उभारलेल्या कर्जाच्या 
परतफेडीसाठी कर्जे” (अनिवायी,५५, कर्ज व 
आगाऊ रक्कमा (६२१५ ००९४) 
१८. | कर्जाच्या वसूलीचे लेखाशिर्ष ६२१५,पाणीपुरवठा व स्वच्छता यांसाठी 
कर्जे, ०१, पाणी पुरवठा,१९०, सार्वजनिक 
क्षेत्रे व इतर उपक्रमांसाठी कर्जे, (००)(०२) 
नागरी पाणीपुरवठा योजनासाठी कर्जे 
(६२१५ ५०२२) 
१९. | कर्जावरील व्याज/दंडनिय व्याज वसूलीचे अनुक्रमांक १४ प्रमाणे 
लेखाशिर्ष 
२०. | कर्जा संबंधित असलेल्या सहकारी संस्था यांचे । महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 
२१. | शासकिय कंपनीच्या नोडळ ऑफीसचे पदनाम, पत्ता | महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
व दूरध्वनी क्रमांक 
२२. | डी. डी.ओ.चा नंबर संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन 


प्राधिकरण, मुंबई. 
डी. डी.ओ. नंबर- ७१०१००२७०५ 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओटीएस-२०२०/ प्र.क्र.८६/ पापु-०४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओटीएस-२०२०/ प्र.क्र.८६/ पापु-०४ २३ मार्च, २०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट -२ 
नागरी स्थानिक संस्था महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपरिषदांना पाणीपुरवठा योजनांसाठी 
उभारलेल्या भारतीय आर्युविमा महामंडळाकडून उभारलेल्या कर्जाच्या एकरकमी परतफेडीसाठी वितरीत 


करण्यात आलेल्या कर्जाच्या करावयाच्या परतफेडीच्या रकमा. 


(रुपये हजार) 
कत महानगरपालिका / नगर परिषदेचे एकुण करावयाची वसुली प्रति वर्ष करावयाची 

नाव वसुली 
दिव २ ३ 1 ४ 
[sl अचलपूर ३०८९०.०० ३०८९.०० 
२ अहमदनगर २३४२८.०० २३४२.८० 
३ | अहमदपुर ११४५१.०० ११४५.१० 
8 अक्कलकोट 3००३०.०० ३००३.०० 
५ ।अकोला १७४३२०.०० १७४३२.०० 
& । अंबेजोगाई ११७३०५.०० ११७३०.५० 
७ | औरंगाबाद १२२६८१.०० १२२६८.१० 
८ ।औसा २४२०७.०० २४२०.७० 
९ बाळापूर ३२०६.०० ३२०.६० 
१० | बार्शी ४८५७.०० ४८५.७० 
हिं बसमतनगर २२८२.०० २२८.२० 
१२ «| बीड ८३४४१.०० ८३४४.१० 
१३ | भंडारा ३७४४०.०० ३७४४.०० 
१४ । ब्रम्हपुरी २५३४१.०० २५३४.१० 
as बुलढाणा ९६९०७.०० ९६९०.७० 
१६ । चाळीसगाव ७१३.०० ७१.३० 
१७ चंद्रपूर ९४५२३.०० ९४५२.३० 
१८ | चिखली ४६८३८.०० ४६८३.८० 
१९ | चिपळूण २९३.०० २९.३० 
२० । चोपडा ३५२००.०० ३५२०.०० 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओटीएस-२०२०/ प्र.क्र.८६/ पापु-०४ 


२१ | डहाणू १४८४.०० १४८.४० 
२२ दारवा ३५३०.०० ३५३.०० 
२३ । दर्यापूर १६५९६.०० १६५९.६० 
२४  । दौंड २३५६०.०० २३५६.०० 
२५ | देगलूर ३०७०२.०० ३०७०.२० 
२६ । देवळाली-प्रवरा ३४९१४.०० ३४९१.४० 
२७ | धामणगाव २१८९९.०० २१८९.९० 
२८ । धरणगाव १५९१७.०० १५९१.७० 
२९ । धर्माबाद २३२५.०० २३२.५० 
३० ।धुळे ८८८६७.०० ८८८६.७० 
३१ | दिग्रस ८९७८.०० ८९७.८० 
३२ | एरंडोल ३४२९७.०० ३४२९.७० 
३३ | फैजपूर ३२१६३.०० ३२१६.३० 
३४ ।गडचिरोली ३१६०३.०० ३१६०.३० 
३५ | गंगाखेड ३९४२८.०० ३९४२.८० 
३६ । गेवराई ३५९५५.०० ३५९५.५० 
३७ | हिंगणघाट ४०८९.०० ४०८.९० 
३८ । इचलकरंजी ४१८६.०० ४१८.६० 
३९ इस्लामपूर ८४०.०० ८४.०० 
४० ।जालना-आंबेड ८९५६४.०० ८९५६.४० 
४१ जिंतूर १९५९०.०० १९५९.०० 
४२ | जुन्नर २६.०० २.६० 
83 कागल १०६०.०० १०६.०० 
४४ । कळंब ११६४.०० ११६.४० 
४५ । कामठी ७३०४५.०० ७३०४.५० 
४६ । कन्नड ७४५१.०० ७४५.१० 
og कराड ३१६६.०० ३१६.६० 
oc करमाळा १०३३९.०० १०२३.९० 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओटीएस-२०२०/ प्र.क्र.८६/ पापु-०४ 


४९ । काटोल १३१८०.०० १३१८.०० 
५० । किनवट १९०७८.०० १९०७.८० 
५१ | कोल्हापूर १८९९६२.०० १८९९६.२० 
५२ | कोपरगाव ४३२५८.०० ४३२५.८० 
५३ । कुर्डुवाडी २३०९७.०० २३०९.७० 
५७४ कुरुंदवाड ३१०९.०० ३१०.९० 
५६५ लातूर २३०२५३.०० २२३०२५.३० 
५६ । लोणावळा १४५६१.०० १४५६.१० 
49 महाड ७७.०० ७.७० 
५८ | माजलगाव ४१५४३.०० ४१५४.३० 
५९ । मालेगाव ९७८२१.०० ९७८२.१० 
६० । मंगळूरपीर ८८२१.०० ८८२.१० 
६१ मंगळवेढा ५६०६.०० ५६०.६० 
६२ मनमाड १२६१०.०० १२६१.०० 
&3 मानवात ७८३.०० ७८.३० 
६४ । मेहकर १४०५२.०० १४०५.२० 
६५ | ATT १०९०८.०० १०९०.८० 
६६ । मूर्तिजापूर ६९०९.०० ६९०.९० 
६७ | नागपूर १९१२३२.०० १९१२३.२० 
६८ | नांदेड ४५६८१.०० ४५६८.१० 
६९ । नांदगाव ३५०९.०० ३५०.९० 
(go नंदुरबार १००४१.०० १००४.१० 
७१ | नवापूर ५०८७.०० ५०८.७० 
७२ | उस्मानाबाद ८२१४.०० ८२१.४० 
७३ | पाचोरा ३००३.०० ३००.३० 
७४ । पैठण २८७३७.०० २८७३.७० 
७५ | पांढरकवडा ४९२.०० ४९.२० 
७६ | पंढरपूर ५६५७.०० ५६५.७० 
७७ | परभणी १५०६६.०० १५०६.६० 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः ओटीएस-२०२०/ प्र.क्र.८६/ पापु-०४ 


७८ । परळी ४२३०४.०० ४२३०.४० 
७९ ।पारोळा २७६४.०० २७६.४० 
८० परतूर ८२१.०० ८२.१० 

८१ । पाथरी २८३.०० २८.३० 

८२ पौनी ४०९.०० ४०.९० 

८३ फलटण २२०४६.०० २२०४.६० 
८४ पुसद १४९.०० १४.९० 

८५ ।राहुरी ११०३२.०० ११०३.२० 
८६ | रत्नागिरी ४४४.०० ४४.४० 

८७ ।रावेर ४५५७५.०० ४५५७.५० 
८८ रिसोड ५६००२.०० ५६००.२० 
८९ | ae 9888.00 १९९४.७० 
९० । संगमनेर ११९५३.०० ११९५.३० 
९१ । सांगली १०३१२.०० १०३१.२० 
९२ ।सावनेर १०९०.०० १०९.०० 
९३ । सटाणा ५३७९.०० ५३७.९० 
९४ ।सातारा ७२३१.०० ७२३.१० 
९५ । सावदा १३५०९.०० १३५०.९० 
९६ शहादा १०६५.०० १०६.५० 
९७ | ]ोंदूरजनाघाट ७२९९.०० ७२९.९० 
९८  । सिल्लोड २८७६४.०० २८७६.४० 
९९ ।|सिन्नर ५९६६४.०० ५९६६.४० 
१०० | सोलापूर १११२४.०० १११२.४० 
१०१ | तळेगाव १५३४८.०० १५३४.८० 
१०२ | तासगाव १९६८२.०० १९६८.२० 
१०३ | तुमसर ३९५१३.०० ३९५१.३० 
१०४ | उदगीर ३२५६५.०० ३२५६.५० 
१०५६ | उल्हासनगर ६६११८.०० ६६११.८० 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओटीएस-२०२०/ प्र.क्र.८६/ पापु-०४ 


१०६ । उमरगा २०४०५.०० २०४०.५० 
१०७ | उमरखेड १८०७०.०० १८०७.०० 
१०८ | विरार २८७.०० २८.७० 
१०९ । विटा ६७१३२.०० ६७१३.२० 
Ea वाई ९७८७.०० ९७८ .७० 
१११ | वाणी ३५२०.०० ३५२.०० 
११२ वर्धा १३२७७७.०० १३२७७.७० 
११३ | वरोरा ८८१३.०० ८८१.३० 
११४ | वरुड ५९५२७.०० ५९५२.७० 
११५ | वाशीम ४०२४.०० ४०२.४० 
११६ । यावल ५४५२.०० ५४५.२० 
११७ | येवला ५३३७६.०० ५३३७.६० 
एकूण 34(90000,00 34(9000,00 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


